नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३९/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-०१ जुलै, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४६)/का.१४११, दि.१४ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना:- 

विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये एटापल्ली/ अहेरी/ सिरोंचा/ भामरागड/ बेसा 
पिंपला नगरपंचायतीसाठी रु.१५.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर झासन निर्णया 
सोबतच्या बेसा पिंपळा नगरपंचायतीसाठी परिशिष्टातील मंजूर विकासकामांची मान्यता रद्द करुन सुधारित 
यादीस शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातीळ कामांची यादी रद्द करुन 
खालीलप्रमाणे सुधारीत यादीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लक्ष) 
अ.क्र रद्द करावयाची कामे रक्‍कम | नव्याने मंजूर करावयाची कामे | रक्कम 
नगर पंचायत बेसा- पिपळा १०.०० | नगर पंचायत बेसा- पिपळा १०.०० 
क्षेत्रातर्गत आनंद सोसायटी येथे क्षेत्रातर्गत आनंद सोसायटी येथे 
बावनकर ते वाघ यांचा घरापर्यंत वाघ ते फत्तेवार यांचा घरापर्यंत 
सिमेंट रोड बांधकाम करणे. सिमेंट रोड बांधकाम करणे. 
२ | नगर पंचायत बेसा- पिपळा १०.०० | नगर पंचायत बेसा- पिपळा १०.०० 
क्षेत्रातर्गत आनंद सोसायटी येथे क्षेत्रातर्गत आनंद सोसायटी येथे 
बेन्जामिन ते देशपांडे शाळेपर्यंत चौरे ते हेलोंडे यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट रोड बांधकाम करणे. सिमेंट रोड बांधकाम करणे. 
एकूण २०.०० २०.०० 


2. 


या संदर्भातील इतर अटी व AAT वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३९/का-१४११, 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०११५१५४८३३१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LANNING DEPARTMENT, 
८65310930९1856109294 


PRAKASH BABANRAO : 


GHADGE अडक लक 
(प्रकाश घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
विभागीय आयुक्त, नागपुर विभाग, 
जिल्हाधिकारी, नागपुर, 
मुख्य अधिकारी, बेसा- पिंपळा, नगरपरिषद, जि. नागपुर, 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, नागपुर, 


. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपुर, 
९. 


वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 


१०.निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


